एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ अंतर्गत ७ नविन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०२२/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 


दि. ०२ जून, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


वरील संदर्भिय दि.०२ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत 
TAA धोरण २०२३-२८ जाहिर करण्यात आले आहे. सदर धोरणातर्गत वस्त्रोद्योग विभागाकरीता नवीन 
योजना राबविण्यासाठी ७ नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे ७ नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 
(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, 
(०३) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८, 
(03)(09) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ 
अंतर्गत कॅप्टीव्ह मार्केट योजना, 
(२८५१ ७४४५) 33, अर्थसहाय्य. 


Demand No. V- 2 

2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 
industries and Co-operative societies, 
(03) Integrated and Sustainable Textile 
Policy 2023-28, 

(03)(01), Captive Market Scheme under 
Integrated and Sustainable Textile 
Policy 2023-28, 

(2851 7445) 33, Subsidies. 


२) मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, 

(०३) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ 
(03)(02) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८, 
अंतर्गत कच्चा माल पुरवठा योजनेतील (आरएमएसएस) 
राज्य घटक, 

(२८५१ ७४७२) ३३, अर्थसहाय्य. 


Demand No. V- 2 

2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 
industries and Co-operative societies, 
(03) Integrated and _ Sustainable 
Textile Policy 2023-28, 

(03)(02), State component in Raw 
Material Supply Scheme (RMSS) 
under Integrated and Sustainable 
Textile Policy 2023-28, 

(2851 7472) 33, Subsidies. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 


३) मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, 

(०३) एकात्मिक व शाश्वत TAIT धोरण २०२३-२८, 
(03)(03) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३- 
२८ अंतर्गत गणेश चतुर्थी निमित्त पाच पारंपारीक 
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रमाणीत व नोंदणीकृत विणकरांना 
उत्सव भत्ता योजना, 

(२८५१ ७४१८) 33, अर्थसहाय्य. 


Demand No. V- 2 

2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 
industries and Co-operative societies, 
(03) Integrated and Sustainable Textile 
Policy 2023-28, 

(03)(03), Festive Allowance Scheme to 
certified and registered weavers in five 
traditional textile sectors on the occasion 
of Ganesh Chaturthi under the Integrated 
and Sustainable Textile Policy 2023-28, 
(2851 7418) 33, Subsidies. 


४) मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 


संस्था, 
(०३) एकात्मिक व शाश्वत TANT ART २०२३-२८, 


अंतर्गत पारंपारीक वस्त्रोद्योग विनकरांना बक्षीस योजना, 
(२८५१ ७४२७ ३३, अर्थसहाय्य. 


(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 


(०३)(०४) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ 


Demand No. V- 2 

2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 
industries and Co-operative societies, 
(03) Integrated and Sustainable 
Textile Policy 2023-28, 

(03)(04), Reward scheme for 
traditional textile weavers under 
Integrated and Sustainable Textile 
Policy 2023-28, 

(2851 7427) 33, Subsidies. 


५) मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 


(०३) एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण २०२३-२८, 


मोफत वीज योजना, 
(२८५१ ७४३६) ३२, अर्थसहाय्य. 


(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 


Demand No. V- 2 
2851, Village and Small Industries, 


industries and Co-operative societies, 


(03)(05), Free power Scheme 


Sustainable Textile Policy 2023-28, 
(2851 7436) 33, Subsidies. 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


(110), Composite Village and Small 


(03) Integrated and Sustainable Textile 
(03)(04) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८, | Policy 2023-28, 


अंतर्गत हातमाग विनकर कुटंबाना ग पर्यंत 
अंतर्गत हातमाग विनकर कुटंबाना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत क का न च 


units per month under Integrated and 


प्रत, 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 


६) मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, 

(०३) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८, 
(०३)(०६) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ 
अंतर्गत भांडवली अनुदान योजना २०२३-२८, 

(2249 ७४५४) 33, अर्थसहाय्य. 


Demand No. V- 2 

2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 
industries and Co-operative societies, 
(03) Integrated and Sustainable 
Textile Policy 2023-28, 

(03)(06), Capital Subsidy Scheme 
under Integrated and Sustainable 
Textile Policy 2023-28, 

(2851 7454) 33, Subsidies. 


७) मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, 

(०३) एकात्मिक व शाश्वत TAT धोरण २०२३-२८, 
(०३)(०७) वस्त्रोद्योग विभागाचा प्रशासकीय खर्च, वस्त्रोद्योग 
धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणीच्या संबंधित खर्च, 
प्रचार- प्रसिध्दी, प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी संबंधित खर्च 
व इतर आनुषंगीक खर्चासाठीची योजना, 

(२८५१ ७४६३) 33, अर्थसहाय्य. 


Demand No. V- 2 

2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 
industries and Co-operative societies, 
(03) Integrated and Sustainable Textile 
Policy 2023-28, 

(03)(07), Scheme for administrative 
expenditure of Textiles Department. 
Expenditure related to implementation 
of Textile Policy 2023-28, publicity, 


project management agency related 
expenditure and _ other incidental 
expenditure, 


(2851 7463) 33, Subsidies. 


सदर झासन निर्णय महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.युओआर-७३/२०२३-२४/५९५,दि.२५/०८/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त 
विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४९९/२०२३/व्यय-२, दि.०१/११/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०६१२२५१०८७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRAMOD 
GANPATRAO 
PAWAR 


Digitally signed by PRAMOD GANPATRAO PAWAR 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ba1df963775f8ead7f 1 0c7 f6fad8e2573f437f35d4b00e09a9 
b9cOccdbf0d42a, postalCode=400032, st=M 

INumber=5D6B5 1FDDC1FD566C46A6440D68EF83795379225 
572F777B661 13D5833F98B04, PRAMOD GANPATRAO PAWAR 
Date: 2023.11.06 12:25:02 +05'30 


(प्रमोद पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


३. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 


४. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

qo, अवर सचिव (१७-स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कार्यासन टेक्स-१ अ, टेक्स-१ ब, टेक्स-२, टेक्स-३, CRY 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, कार्यासन टेक्स-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


